भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११० /२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १८.१०.२०१९ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११९/प्र.क्र. १०/२०१९/दहा, दिनांक 
१५.१०.२०१९ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 

श्री.अरविंद कुमार, भाप्रसे, (१९८५) व्यवस्थापकीय संचालक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स | पदस्थापना करणे आवश्यक 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई. | असल्याने. 


श्रीमती जे.मुखजी, भाप्रसे, (१९८६) व्यवस्थापकीय संचालक, | प्रशासकीय कारणास्तव व 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | महाराष्ट्र राज्य Tele | | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित, मुंबई. | महामंडळ, मुंबई. करणे आवश्‍यक असल्याने. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१०५४३९६२०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ढ ७ Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Sa rl ta R IS h | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra 
‘General ni partment, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B k 2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03 
a n e a | €3९290९591182608193080685088, 


॥॥४॥॥७९ 40a063b6b4e8F59F9 1 f350aa6fec292 


5 SdbSbf8829c64d6c44e00a701cd 


Deshmukh स 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४. संबंधित अधिकारी, 

५. संबंधित कार्यालय, 

६. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

८. निवड नस्ती 


